महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
राजीनामा मंजूर करण्याबाबत . . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.४४०/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक:- ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १. डॉ.गणेडश लक्ष्मण खंदारकर, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांनी दि.०५.०१.२०२३ रोजी दिलेली 
राजीनाम्याची नोटीस 


२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/८, 
दिनांक ०२/१२/१९९७. 
प्रस्तावना -: 
डॉ.गणेश लक्ष्मण खंदारकर, तत्का.वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई जि.बीड 
यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार / स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय 


अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने झाली असुन त्यांनी दि.०५.०१.२०२३ रोजीच्या अर्जान्वये शासन सेवेतील 


त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेश :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, डॉ.गणेश लक्ष्मण खंदारकर, तत्का.वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ, उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई जि.बीड हे राजीनामा मंजूरीच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन H.2 येथील 
दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शतींची पूर्तता करत आहेत. डॉ.खंदारकर हे दि.११.०७.२०१४ 
पासून ते राजीनाम्याची नोटीस दिल्याच्या दिनांक ०५.०१.२०२३ पर्यंत गैरहजर आहेत. सबब, संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील २ (आ) (८) व २ (इ) मधील तरतुदीनुसार डॉ.गणेश लक्ष्मण खंदारकर, 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांचा दि.११.०७.२०१४ ते दि.०५.०१.२०२३ हा गैरहजर कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी 
म्हणून ठरविण्यात येऊन त्यांचा दि.०५.०१.२०२३ पासून राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०२/१२/१९९७ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 


नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.४४०/सेवा-३ 


3. सदर शासन SCS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१९०५३६२४१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 
SANJAY ठा 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f 
Obc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931E 


6668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B51 
8C62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 
Date: 2023.10.31 11:56:34 +05'30' 


(सं.धों. डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. आयुक्त, आरोग्यसेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
३. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर 
६. जिल्हाशल्य चिकित्सक, बीड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

. _ वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय गेवराई, जि.बीड 
१०. डॉ.गणेश लक्ष्मण खंदारकर यांना उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर यांच्यामार्फत. 
११. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


